शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक- 
पोप्रमा-०६१७/ प्र.क्र.३५९/ पोल-७, 
दिनांक १०.०७.२०१७, यामध्ये 
सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्रमांक पोप्रमा-०६१७/प्र.क्र.३५९/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक २४ जानेवारी २०१८. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-पोप्रमा-०६१७/ प्र.क्र.३५९/ पोल-७, 
दिनांक १०.०७.२०१७. 
2) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 
पोमसं/ २८-अ/४९३७/लेखा-अनुदान (२०१७-१८)/ १३३(१६)/ २०१७, दिनांक 
१३.१०.२०१७. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 
पोमसं/ २८-अ/ ४९३७/ लेखा (२०१७-१८)/ १३३(१६)/ २०१८, दिनांक 
१७.०१.२०१८. 


शुध्दिपत्र.- 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक पोप्रमा-०६१७/ प्र.क्र.३५९/ पोल-७, दिनांक 
१०.०७.२०१७, यामधील परिच्छेद ३ नंतर पुढीलप्रमाणे परिच्छेद ३अ समाविष्ट करण्यात येत 
आहे:- 


“3अ. याद्वारे असे प्रमाणित करण्यात येते की, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- 
२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८.०४.२०१७, याच्या परिशिष्टातील अ.क्र.८ मधील तपासणी 
सूचीतील प्रत्येक अटीची पूर्ती झाली आहे.” 


2. हे डासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८०१२५१५३९५०१२२९ 
असा आहे. हे शुध्दिपत्र डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 


. 
Swa p n | | G (0 pa | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d44 
B (0 r S e 3b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2018.01.25 15:43:39 +05'30' 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दिपत्र क्रमांकः पोप्रमा-०६१७/प्र.क्र.३५९/पोल-७. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
८) 


मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, 
विधान भवन, मुंबई. 

मा. गृह राज्यमंत्री (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

कार्यालय अधीक्षक, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांचे कार्यालय, मुंबई. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
अवर सचिव (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


